स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीच्या सदस्य 
सचिव पदावरील नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००६/प्र.क्र.१४३/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: - ०८ जानेवारी, २०१९ 


पहा:- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सा.प्र.वि,पिओएस-१०९९/३८५/प्र क्र.२२३/९९/स्वासैक-१, दि.०५.१.२००१. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सा.प्र.वि,संकीर्ण-२००६/प्र.क्र.१४३/स्वासैक-१, दि.०१.९.२००६. 

शासन निर्णय:- 


स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीचे सदस्य सचिव या पदावर श्री. विष्णूपंत हांकरराव धाबेकर, 
रा.मौजे दुधगाव ता.जि.उस्मानाबाद, यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. ही नियुक्ती पुढील आदेश्ापर्यंत चाळू राहील. 


३. सदरहूसमितीवरील सदस्य सचिव यांना मानधन,भत्ते व इतर सुविधांबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित 
करण्यात येतील. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०८१२१७०७७५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khad 


Suresh कळ, 
Mahadeo , :>---<- 
Khade te 
(सु.म.खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

२ मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३ मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे सचिव, 

४ श्री. विष्णूपंत RTT धाबेकर, रा.मौजे दुधगाव ता.जि.उस्मानाबाद, 


५ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

६ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, 

१० अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
११ वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२ सर्व विभागीय आयुक्त, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००६/प्र.क्र.१४३/स्वासैक-१ 


१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


सर्व जिल्हाधिकारी, 

अधिक्षक, शासकीय परिवहन सेवा कार्यालय, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचानालय, मंत्रालय,मुंबई, 

उप सचिव (स्वासैक), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सामान्य प्रशासन विभाग,रोखझाखा (कार्यासन २६/का.२५, मंत्रालय,मुंबई 
निवड नस्ती (स्वासैक-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


